महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५४-अ (१) मधील तरतूदीनुसार 
श्री. विद्याधर वा. अनास्कर, पुणे यांची 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवरील 
अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा या पदावरील 
नियुक्ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्र: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८७/२२-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- (१)शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.५८/२२-स, दिनांक ०६.०८.२०२१ व दिनांक २९.०९.२०२१. 
(२) मा.मुख्य सचिव यांची दिनांक १५.०७.२०२२ रोजीची टिप्पणी. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५४-अ (१) मधील तरतूदीनुसार 
महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषद, पुणे या परिषदेची नव्याने पुर्नरचना करुन श्री.विद्याधर वामनराव 
अनास्कर, पुणे यांची अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) म्हणून संदर्भ क्र. (१) च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आली होती. सदर परिषदेचा कार्यकाल दिनांक ०६.०८.२०२१ पासून तीन वर्ष अथवा पुढील आदेश 
होईपर्यंत, यापैकी जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत राहील, असे उक्त, शासन निर्णयात 
करण्यात आले होते. सदर महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवरील श्री.अनास्कर यांची अध्यक्ष 
(राज्यमंत्री दर्जा) या पदावरील संदर्भ क्रमांक (१) च्या शासन निर्णयान्वये केलेली नियुक्‍ती रद्द 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५४-अ (१) मधील तरतूदीनुसार 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, पुणे या परिषदेवर श्री. विद्याधर वामनराव अनास्कर, पुणे यांची 
अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) म्हणून संदर्भाधीन क्र. (१) च्या शासन निर्णयांन्वये करण्यात आलेली 
नियुक्‍ती शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रद्द करण्याचा निर्णय याद्वारे शासनाने घेतला आहे. उक्त 
आदेशाची अमंलबाजवणी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
तात्काळ करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८७/२२-स, 


२. Odd शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक २०२२०८१११५४४०५७८०२ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
RAJU KALLUJ] घाल... 
NARPANDE बण णी 
(राजू नरपांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.श्री.विद्याधर अनास्कर,अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, 
नविन मध्यवर्ती इमारत, स्टेशन रोड, पुणे - ४११ ००१. 
) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन ) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


मा.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, नविन मध्यवर्ती इमारत, स्टेशन रोड, 

पुणे - ४११००१. 

७ सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन J TAT 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८) निवड नस्ती, कार्यासन-२२-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


